अनुसूचित जमातीचे जातीचे दावे अवैध 
ठरलेल्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या अधिसंख्य 
पदावर वर्ग केलेल्या सेवेसंबंधी मार्गदर्शक 
सूचना देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन परिपत्रक क्रमांक : बीसीसी-११२४/प्र.क्र.४५/आरक्षण-२ (१६-ब) 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक : ०७ मे, २०२४. 


वाचा : १) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.बीसीसी २०१८/प्र.क्र.३०८/१६-ब, 
दि.२१.१२.२०१९. 
२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.बीसीसी २०१९/प्र.क्र.५८१ ए/१६-ब, 
दि.१४.१२.२०२२. 


शासन परिपत्रक:- 

सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.२१.१२.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये अनुसूचित 
जमातीचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांना तात्पुरत्या स्वरुपात ११ 
महिन्याकरीता अथवा ते ज्या दिनांकाला सेवानिवृत्त झाळे असते त्या दिनांकापर्यंत यापैकी जे 
आधी घडेल तोपर्यंत अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्याचे आदेशा देण्यात आले आहेत. 
२. सदर अधिसंख्य पदांना दि.२१.१२.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये देण्यात आलेला ११ 
महिन्याचा कालावधी संपल्यानंतर पुढील ११ महिने किंवा ते सेवेत राहिले असते तर ते ज्या 
दिनांकाला सेवानिवृत्त झाले असते त्या दिनांकापर्यंत किंवा अभ्यास गटाच्या शिफारशी 
शासनास प्राप्त होऊन त्यावर शासनाचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत यापैकी जे आधी घडेल 
तोपर्यंत दि.२७.११.२०२०, दि.२८.१०.२०२१ व दि.१४.१०.२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये 
मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. 
३. मंत्रिमंडळाच्या दि.२९.११.२०२२ च्या बैठकीतील निर्णयानुसार दि.१४.१२.२०२२ च्या 
शासन निर्णयान्वये खाळील आदेशा देण्यात आळे आहेत. 
१) अधिसंख्य पदावरील अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांना सेवा विषयक तसेच सेवा निवृत्ती विषयक 
लाभ देण्यात यावेत. यामध्ये पदोन्नती व अनुकंपा धोरण याचा लाभ मिळणार नाही. 
2) अधिसंख्य पदावर कार्यरत शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांना मानवतावादी 
दृष्टीकोनातून व त्यांनी केलेल्या सेवेचा विचार करुन १ दिवसाचा तांत्रिक खंड देऊन पुन्हा ११ 
महिन्याच्या काळावधीकरीता त्यांच्या सेवा, सेवानिवृत्तीच्या दिनांकापर्यंत सुरु ठेवाव्यात. 
४. afer पदावरील अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या प्रत्येक ११ महिन्याच्या सेवेनंतर 
१ दिवसाचा तांत्रिक खंड असल्यामुळे वार्षिक वेतनवाढ तसेच, इतर सेवाविषयक लाभ अनुज्ञेय 
ठरत नाही. तसेच, अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यापूर्वीची सेवा ही सेवानिवृत्ती विषयक 
लाभांसाठी अर्हताकारी सेवा म्हणून ग्राह्य धरण्यात यावी. 


झासन परिपत्रक क्रमांकः बीसीसी-११२४/प्र.क्र.४५/आरक्षण-२ (१६-ब) 


५. दि.२१.१२.२०१९ च्या शासन निर्णयामधील तरतूदीनुसार दि.२१.१२.२०१९ नंतर 


अधिसंख्य पदावर वर्ग केलेल्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ मंजूर केली असल्यास ती रद्द 
करण्यात यावी आणि वेतनवाढीमुळे देय ठरलेली रक्‍कम संबंधितांकडून वसुल करण्यात यावी. 
६. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२४०५०७१२४०५९९९०७ 
असा आहे. सदर शासन परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रति, 


०८ AW A -5 


Digitally signed by SUDAM EKNATH ANDHALE 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
S U DA M F KN AT H ADMINISTRATION DEPARTMENT, 

2.5.4.20=257966df2620df1403d350238025 1 9a4fbdcfcd89479 

leba41c2aef2b4c4b975, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

serialNumber=7B57FEE59F0E7 101B822A49C72629C21BF9B4D 
A N D H A | F COBDE136817EE19B6B347E77F4, cn=SUDAM EKNATH 

ANDHALE 

Date: 2024.05.07 12:54:44 +05'30' 


(सु.ए.आंधळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई 
मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा.उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

सर्व मंत्री/ राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 
मा.विरोधी पक्ष नेता, विधान परिषद 

मा.विरोधी पक्ष नेता, विधान सभा 

सर्व विधान सभा सदस्य/ विधान परिषद सदस्य 


. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य 


अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग 


. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधान परिषद) 
. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधान सभा) 

. सर्व विभागीय आयुक्‍त 

. सर्व जिल्हाधिकारी 

. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 

१५. 
. प्रबंधक, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई 

. प्रबंधक, लोकायुक्त आणि उपलोकायुकक्‍्त यांचे कार्यालय, मुंबई 

. प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई, नागपूर, औरंगाबाद 
. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई 

. सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, मुंबई 

. सचिव, राज्य माहिती आयोग, मुंबई 

. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

. राज्यातील सर्व महामंडळे आणि उपक्रम यांचे व्यवस्थापकीय संचालक 

. सर्व महानगरपालिकांचे आयुक्‍त 

२५. 


प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुळ शाखा, मुंबई 


सर्व मुख्याधिकारी, नगरपरिषदा/नगरपालिका 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन परिपत्रक क्रमांकः बीसीसी-११२४/प्र.क्र.४५/आरक्षण-२ (१६-ब) 


२६. संचालक, समाजकल्याण, पुणे 

२७. आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक 

२८. संचालक, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे 

२९. संचालक, सेवायोजन, मुंबई 

३०. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 

३१. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर 

३२. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

३३. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

३४. सर्व मंत्रालयीन विभागाच्या अधिपत्याखालील विभाग प्रमुख व कार्यालय प्रमुख 
३५. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन मुंबई 

३६. सर्व मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांची मध्यवर्ती कार्यालये, महाराष्ट्र राज्य 
३७. निवड नस्ती, कार्यासन आरक्षण-२. 


ae 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


